महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 


पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.६५/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक : ०९ मार्च, २०२०. 
शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा - २०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा 

आयोगाने २१ उमेदवारांची जलसंपदा विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) गट-अ या पदावर 
शिफारस केली होती. सदरहू शिफारशीस अनुसरून २० उमेदवारांना समक्रमांक दि.२६/१२/२०१९ अन्वये 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) गट-अ या पदावर विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती 
नियुक्‍ती देण्यात आली होती. तथापि, त्यांपैकी श्री.हिमांशू vert पाटील व श्रीम.प्रणोती दिपक दरे या 
उमेदवारांनी अनुक्रमे दि. १८/०२/२०२० व दि.१४/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्तीच्या पदावर रुजू 
होणार नसल्याचे कळविले आहे. यास्तव शासन निर्णय समक्रमांक दि.२६/१२/२०१९ च्या नियुक्‍ती 
आदेशान्वये श्री.हिमांशू प्रकाश पाटील व श्रीम.प्रणोती दिपक दरे यांची सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) 
गट-अ या पदावर करण्यात आलेली तात्पुरती नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०९१५२९४६४९२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Arvind = 
Vitthalrao Pagar Saeed की 
(अरविंद वि. पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
8) सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (पत्राने) 
4) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक 
&) महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
(9) महाळेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८) संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 


१०) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
११) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.६५/आ(संनि) 


१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षणो/गोपनीय/नोंदणी शाखा, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१३) संबंधित उमेदवार (नोंदणीकृत डाकेने) 
(१) श्री.हिमांशू प्रकाह पाटील - घर नं. ३१, शालीग्राम पिंगळे रोड, सिद्धीविनायक 
कॉलनी, तुळशीराम नगर जवळ, धुळे - ४२४००२. 
(2) श्रीम.प्रणोती दिपक दरे - दिपक निवास, सन्मित्र कॉलनी, सावेडी रोड, 
अहमदनगर -४१४००३. 
१४ो संग्रहार्थ / कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


